वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील सातव्या 
मजल्यावरील कॉन्फरन्स हॉलचे नुतनीकरण 
(aga विषयक) करण्यास येणाऱ्या 
रू.२,१२,१३,६५७/-खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.४१/वि.प्र.४ 
नवीन प्रशासकीय भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १०.०५.२०२३. 


वाचा:- 

(9) राज्यकर आयुक्तालयाचे पत्र क्र.राउआ (ज.सं.)/आस्था-१४/कॉन्फरन्स 
हॉल/नृतनीकरण/२२-२३/ब-१६३९, मुंबई, दि.३१.०३.२०२३, 

(२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२) 
दि.१७.०४.२०१५, 

(३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९, 

(४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील सातव्या मजल्यावरील कॉन्फरन्स हॉलचे नुतनीकरण (विद्युत 
विषयक) करण्यास येणाऱ्या रू.२,१२,१३,६५७/- (अक्षरी रू.दोन कोटी बारा लाख तेरा हजार Geral सत्तावन्न 
फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी तांत्रिक 
मान्यता दिलेला प्रस्ताव राज्यकर आयुक्तालयाने संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यतेकरिता सादर केला आहे. सदर खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई येथील सातव्या मजल्यावरील कॉन्फरन्स हॉलचे नुतनीकरण 
(विद्युत विषयक) करण्याकरिता रू.२,१२,१३,६५७/- (अक्षरी रू.दोन कोटी बारा लाख तेरा हजार सहाठो सत्तावन्न 
फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी तांत्रिक 
सहमती दर्शविली आहे. त्या अनुषंगाने, सदर कामाकरिता नमूद अंदाजपत्रकीय रकमेस संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
दि.१७.०४.२०१५ च्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्टातीळल वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ मधील भाग- 
पहिला, उपविभाग- पाच, अ.क्र.१, परिच्छेद क्र.१३४ मधील विहीत अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
(वित्तीय मान्यता धरून) देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.४१/वि.प्र.४ 


अ.क्र कामाचे स्वरूप रक्‍कम 
| 4 Providing Audio Video System १,४१,८२,९५९.०० 
2 | Providing air-conditioning system ८,४८,५४२.०० 
3 | Contingency (४%) ६,०१,२६०.०४ 
४ | GST (१८%) २८,१३,८९६.९९ 
4 | Centage (१५%) २७,६६,९९८.७० 
२,१२,१३,६५७.०० 


२. सदरचा खर्च, “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष-४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च, ०१ कार्यालयीन इमारत, ०५१ बांधकाम, (०५) विक्रीकर (अनिवार्य) (०५) (09) मोठी बांधकामे-विक्रीकर 
(४०५९ 0938)” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि.२०.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील भाग-एक, उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र.१३४ (१) तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.-संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अनुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१०१५३६५६९१०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


MANJUSHA 
SALVI 


(मंजुषा साळवी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


—O 


राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 

विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

अवर सचिव (इमारत-३ व अर्थ-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
अवर सचिव (व्यय-७, अर्थसंकल्प-१२ व प्रशासन-४), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२, 
निवड नस्ती. 


८0 2-० 0०८ wW AV 


YS २..> re <> Sl Ss else else Sle 


wen 


पृष्ठ २ पैकी २ 


